सन 2023-28 या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय अनुदाने. 
मागणी क्र.एल-२,"२०५३, जिल्हा प्रशासन-०९३ जिल्हा 
आस्थापना (०६) (०१) पंच, सरपंच, सचिव, अशासकीय 
सदस्य इत्यादींना प्रशिक्षण - wows, ३१-सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर), ३६-सहायक अनुदाने (वेतन) (लेखाशीर्ष 
क्र. २०५३०५७४) (पहिला हप्ता) 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अनुपं-२०२३/प्र.क्र.३७/आस्था-१५ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई- ४०० ००१ 
दिनांक : १९ एप्रिल, २०२३. 


वाचा - 
१. शासन निर्णय क्रमांक- ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग-प्रशिक्षण-२०९३/प्र.क्र.८४५/०९, दि. १७.०९.१९९३ 
२. शासन परिपत्रक क्रमांक-ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग-प्रशिक्षण ११९९/प्र.क्र.५८१/६१, दि.२३.९.१९९८. 
३. शासन परिपत्रक क्रमांक-ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग -प्रशिक्षण-२०००/ प्र.क्र.८५९/४४, दि.१२.६.२००१. 
४. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२.०४.२०२३. 


प्रस्तावना - 


सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्र. एल-२, “२०५३, जिल्हा प्रशासन-०९३ 
जिल्हा आस्थापना (०६) (०१) पंच, सरपंच, सचिव, अशासकीय सदस्य इत्यादींना प्रशिक्षण- राज्यक्षेत्र 
(अनिवार्य), ३१- सहायक अनुदान (वेतनेतर), ३६-सहायक अनुदान (वेतन) (सांकेतांक क्र. २०५३०५७४) 
अंतर्गत ११ पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्रे यांना वेतनेतरसाठी रु. ३६४३.०० हजार (रुपये छत्तीस लक्ष 
त्रेचाळीस हजार फक्त) व वेतनासाठी रु. ३८६२२.०० हजार (रुपये तीन कोटी शाहाऐंशी लक्ष बावीस 
हजार फक्त) असे एकूण रु.४२२६५.०० हजार (रुपये चार कोटी बावीस लक्ष पासष्ट हजार फक्त) 
इतकी तरतुद अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. सदर अर्थसंकल्पित अनुदानापैकी पहिला हप्ता 
वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

वित्त विभाग शासन परिपत्रक दि.१२.०४.२०२३ अन्वये सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाकरीता 
११ पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्रांसाठी अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या २०% मर्यादेत ३१, सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) व ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टाकरिता अनुक्रमे रु. ७२८.६० हजार (रुपये सात 
लक्ष अठ्ठावीस हजार सहादोे फक्त) व रु. ७७२४.४० हजार (रुपये सत्याहत्तर लक्ष चोवीस हजार चारठो 
फक्त) असा एकुण रु.८४५३.०० हजार (रुपये ARV लक्ष त्रेपन्न हजार फक्त) इतका सोबत 
जोडलेल्या परिशिष्टातील तपशिलानुसार पहिला हप्ता म्हणून वितरित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुपं २०२३/प्र.क्र.३७/आस्था-१५ 


२. सदर वितरीत निधीमधून रिट याचिका क्र.३०७७/२०२० प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाने 
दि.१०.११.२०२२ रोजी दिलेल्या निकालानुसार श्री. चंद्रशेखर सुर्याजी यादव, तत्कालीन प्राचार्य, 
पंचायतराज प्रशिक्षण केंद्र, Ta, सातारा यांना दि.२७.०७.२०१९ ते दि.३१.०७.२०२२ पर्यंतचे निर्देशक 
पदावरील अनुज्ञेय वेतन व अनुषंगिक भत्ते रु.३५,०६,६७७/- (रुपये पस्तीस लक्ष सहा हजार Perl 
सत्याहत्तर फक्त) इतके अर्थसंकल्पिय तरतूदीमधून अदा करणेबाबत वित्त विभागाकडील sat. संदर्भ 
क्र.२२/व्यय १५, दि.१२.०१.२०२३ अन्वये मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार विभागीय आयुक्‍त पुणे यांनी 
प्रथम प्राधान्याने सदर निधी संबंधितांना वितरीत करावा. 


३. प्रशिक्षण केंद्राना अनुदान द्यावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत शासन परिपत्रक क्रमांक प्रशिक्षण- 
११९८/प्र.क्र.५८१/६१ दि.२३ सप्टेंबर, १९९८ व शासन परिपत्रक, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग 
क्रमांक प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र.८५९/४४, दि.१२ जून २००१ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या सूचनांच्या 
अनुंषगाने सर्व संबंधित उपायुक्त (आस्था) यांनी सदर पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्रास दरमहा अनुदान अदा 
करण्याबाबत त्वरीत कार्यवाही करावी. तसेच संदर्भ क्र.१ मध्ये दर्शविलेल्या शासन निर्णयातील परिच्छेद 
क्रमांक १२ मधील अटीनुसार केंद्रानी खर्च करावा. 


४. सदर निधी वितरणाकरिता तसेच निधी ज्या बाबींकरीता मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच 
बाबींवर खर्च करण्यात येईल याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित उपायुक्‍त 
(आस्था), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय यांची असेल. तसेच सदर निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्रही 
तात्काळ सादर करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


५. हा खर्च “मागणी क्र.एल-२, २०५३, जिल्हा प्रशासन-०९३ जिल्हा आस्थापना (०६) (09) पंच, 
सरपंच, सचिव, अशासकीय सदस्य इत्यादींना प्रशिक्षण- राज्यक्षेत्र, ३१, सहायक अनुदान (वेतनेतर) व 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) (संकेतांक क्र. २०५३ ०५७४)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून तो या 
लेखाशीर्षांतर्गत केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. तसेच सदर खर्च त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्च 
पडतो आहे, याबाबत ताळमेळ घाळून खातरजमा करावी व विभागीय आयुक्तांनी दरमहा शासनास 
कळवावे. सदर लेखाशिर्षाचे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून संबधित विभागीय आयुक्‍त 
कार्यालयातील उपायुक्‍त (आस्थापना) हे काम पाहतील. 


६. विभागीय आयुक्त कार्यालयाने प्रशिक्षण केंद्रास अनुदान वितरीत करताना वेतन/वेतनेतर 
बाबीवर प्रत्यक्ष किती अनुदानाची आवश्‍यकता आहे याची खातरजमा करुन त्यांना आव्यक तेवढी 
रक्‍कम उपलब्ध करुन द्यावी. उपरोक्त नमूद केलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त अनुदान वितरीत केले 
जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. तसेच प्रशिक्षण केंद्राने वेतन/वेतनेतरकरिता दरमहा किती अनुदान 
Meza आहे याची पूर्वसूचना संबंधित आयुक्‍त कार्यालयास द्यावी. त्याप्रमाणे आयुक्‍त कार्यालयाने 
वेतन/वेतनेतर बाबींकरिता अनुदान वितरीत करावे. आव्यक असलेल्या अनुदानाबाबत पूर्वसूचना न 
दिल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित केंद्राच्या प्राचार्यांची असेल. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुपं २०२३/प्र.क्र.३७/आस्था-१५ 


७. या अनुदानातून संबंधित प्रशिक्षण केंद्राने केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचा 
अधिकार महालेखापाल, (लेखा) महाराष्ट्र-१ मुंबई आणि/किंवा महालेखापाल (लेखा) महाराष्ट्र-२ 
नागपूर यांना राहील व त्यांना त्यांचे हे काम योग्य तर्‍हेने पार पाडता यावे म्हणून संबंधित प्रशिक्षण 
केंद्र/संस्था, मदत / सुविधा पुरवतील. 


८. हाझासन निर्णय दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ भाग 
१ ळा, उपविभाग १ ते ५ मधील तरतूदीनुसार अ.क्र. ४ परि. २७ (२) नुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारांचा वापर करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०४१९१७०२१६९३२० असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by URMILA JOSHI 
DN: cn=URMILA JOSHI, o=RURAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

ou, email=usyoj4.rdd-mh@nic.in, 


c=IN 
J O S H | Date: 2023.04.19 18:21:31 +05'30' 


(उर्मिला जोशी) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्र्त 
१. महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, बाणेर रोड , पुणे. 
२. विभागीय आयुक्त , सर्व (प्रत्येकी २ प्रती) 
3. संचालक राज्य ग्रामीण विकास संस्था (यशदा), बाणेर रोड, पुणे 
४. उप आयुक्त (आस्था), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, कोकण, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती व नाशिक. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोकण, पुणे, औरंगाबाद,नागपूर , अमरावती व नाशिक. 
६. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र - १, मुंबई. 
७. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र - २, नागपूर. 
८. वित्त विभाग , कार्यासन क्र. अर्थ-१७/व्यय-१५ 
९. प्राचार्य, पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र, (सर्व) . 
१०. कार्यासन क्र. वित्त-१, वित्त-६, वित्त-७ ग्राम विकास विभाग (२ जादा प्रतींसह) 
११.निवड नस्ती का .क्र. आस्था-१५, ग्राम विकास विभाग . 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुपं २०२३/प्र.क्र.३७/आस्था-१५ 


सन 2023-28 या कालावधीतील पहिल्या हप्त्याचे वितरण 


अ.क्र. | पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्राचे नाव 


हि 


९ | खामगांव, जि.बुलढाणा 


पुसद, जि.यवतमाळ 
शि 3)+9)4+-)+S)+3)+8) 


(रु.हजारात) 


वेतनेतर वेतन एकुण 


६६.३०० 349.00 419.300 


&&.300 349.00 419.300 


&&.300 349.00 419.300 


१९८.९०० १०५३.०० १२५१.९०० 


(७२८.६०० ७७२४.४०० ८४५३.०० 


Digitally signed by URMILA JOSHI 


CAE १९०५५१ 0. 
email=usyoj4.rdd-mh@nic.in, 
J OS H | fon 2023.04.19 18:22:27 +05'30' 
(उर्मिला जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


